अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याचे प्राधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शुद्धिपत्र क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७/१६-ब, 
दि.३०.०६.२०२०. 


शुद्धिपत्र: 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० च्या 
पहिल्या परिच्छेदानंतर खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

“प्रशासकीय विभागांनी वरीलप्रमाणे मंत्रालय (खुद्द) आस्थापनेवर व त्यांच्या अधिनस्त सर्व 
क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये निर्माण केलेल्या विषयांकित अधिसंख्य पदांबाबतचा पदनिहाय तपशिल नमूद 
करुन असा एकत्रित प्रस्ताव वित्त विभागास कार्योत्तर मान्यतेसाठी सादर करावा. ११ महिन्यांच्या 
कालावधीनंतर अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांच्या नियुक्‍्तीस शासनाने मुदतवाढ न दिल्यास 
कोणतेही अधिसंख्य पद कार्यरत राहणार नाही.” 

२. सदर शुद्धिपत्र वित्त विभागाने त्यांची नस्ती क्र.एमएफडी-५७०१४/१/२०२०-वित्तीय सुधारणा 
वर दिलेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदरहू शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००९२८१५१०२४८१०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rasik AmMbadas (1: आलम 


harashtra, 
|cOOfa9bc45e4f7281973d193127b8989dfaSdf6a7a694b005e5 


62ebd5c840e, 
serialNumber=a47200a14b42f151489f73f3e47c9e8733991629b2302a38 
h a S e 31b945146be88a80, cn=Rasik Ambadas Khadse 
Date: 2020.09.28 15:13:13 +05'30' 
(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
b) 


प्रति, 


१. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
98. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
32. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचाळक 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

संचाळक, समाजकल्याण, पुणे 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

संचाळक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

संचाळक, सेवायोजन, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


